प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक 
प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट -अ 
यांच्या बदलीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२ 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील अध्यापकांच्या बदल्या खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित अध्यापकांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ येथे 
दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार व 
अभिप्राय 
॥ क| २ ३ 1. eee 
1 पग्रध्याक 1 | 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 

१) श्री. गुणवंत अजाबराव ढोमणे, शासकीय झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती. महाविद्यालय, औरंगाबाद 

सहयोगी प्राध्यापक 
सहयोगी प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी 

२) श्री. संदीप पांडुरंग ताटेवार, झासकीोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय,रत्नागिरी 

अमरावती 


सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 


रै) श्री. उदयकुमार वासुदेव पाटील, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय, रत्नागिरी 
कराड 


सहयोगी प्राध्यापक, धातुशास्त्र 


8) श्री. शशिकांत तुकाराम ay, सीओईपी झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे महाविद्यालय, जळगाव (धातुझास्त्र ही विद्याशाखा 
अन्य कोणत्याही संस्थेत 
उपलब्ध नसल्याने 
समकक्षता विचारात 
घेवून यंत्र अभियांत्रिकी 
या विद्याशाखेत 
समावेडानाने बदली) 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 


सहायक प्राध्यापक 


सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी 


4) श्री.गणेश केडावराव पाटील, शासकीय झासकीोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय ,औरंगाबाद महाविद्यालय ,रत्नागिरी 
सहायक प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 
&) श्रीमती प्रज्ञा राहूल जाधव , झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,कराड महाविद्यालय,रत्नागिरी 
७) श्री. सुनिल वसंतराव पाटील, शासकीय झासकीोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,कराड महाविद्यालय,रत्नागिरी 
८) श्री. अंबादास शिवाजी माने, सीओईपी झासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे महाविद्यालय,यवतमाळ 
सहायक प्राध्यापक,अणुविद्युत व दूरसंचारण अभियांत्रिकी 
९) श्रीमती नेहा गणपतसिग परदेशी, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय, रत्नागिरी 
अमरावती 
१०) श्री. राजेंद्र प्रभाकर चौधरी, सीओईपी झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे महाविद्यालय,नागपूर 
सहायक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी 
११) श्री. मंगेश मधुकर देशमुख, शासकीय अभियांत्रिकी विनंती 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय, अमरावती 
यवतमाळ 
सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी 
१२) श्री. रवी विश्वनाथ मांट्ये, झासकीोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय,रत्नागिरी 
अमरावती 
सहायक प्राध्यापक, उपयोजित यंत्रशास्र 
१३) श्री. प्रफुल्ल कृष्णा देशपांडे, झासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय ,रत्नागिरी 
कराड 
१४) श्रीमती शिल्पा पंडीत टांक, झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाविद्यालय ,यवतमाळ (उपयोजित यंत्रशास्त्र या 
अमरावती विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली ) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 


94) 


१६) 


अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 


श्री. स्वप्निल बापू खरमाळे, TAHA 


श्री. Haha रमेशराव वानखडे, शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी 


महाविद्यालय, चंद्रपूर 


प्रशासकीय 


विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली ) 


अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, 
अवसरी 


शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 


प्रशासकीय 
(उपयोजित यंत्रश्ञास्र या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


419) 


श्री. हक्‍तीकुमार रणजीत शिल्लेदार, 


सहायक प्राध्यापक, उपकरणीकरण 


१८) 


शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
जळगाव 


श्री. संतोष चिंतामण राजगडे, शासकीय 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, रत्नागिरी 


प्रशासकीय 
(उपकरणीकरण या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या अणुविद्युत व 
दूरसंचारण अभियांत्रिकी 
या विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


१९) 


अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 


प्रशासकीय 
(उपकरणीकरण या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या अणुविद्युत व 
दूरसंचारण अभियांत्रिकी 
या विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


२०) 


श्री. मोहन मधुकर अकोले, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 


श्री. प्रविण जगन्नाथ तुरारे, शासकीय 


शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन 
महाविद्यालय, अवसरी 


प्रशासकीय 


अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव 


प्रशासकीय 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


(उपयोजित यंत्रशास्त्र या 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 


सहायक प्राध्यापक, माहिती तंत्रज्ञान 


श्रीमती निकिता राजेंद्र शोट्टी, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, रत्नागिरी 


प्रशासकीय 
(माहिती तंत्रज्ञान या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या संगणक 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


श्री. प्रशांत बाळकृष्ण जवादे, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्याळय,कराड 


शासकोय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, नागपूर 


प्रशासकीय 
(माहिती तंत्रज्ञान या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या संगणक 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


२३) 


श्रीमती कल्पना रमेश सरोदे, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव 


प्रशासकीय 
(माहिती तंत्रज्ञान या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या संगणक 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


श्री. चेतन विक्रम अंधारे, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, यवतमाळ 


प्रशासकीय 
(माहिती तंत्रज्ञान या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या संगणक 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


२५) 


श्री .प्रेमचंद भगवान अंभोरे, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, यवतमाळ 


प्रशासकीय 
(माहिती तंत्रज्ञान या 
विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या संगणक 
अभियांत्रिकी या 
विद्याशाखेत 
समायोजनाने बदली) 


श्रीमती स्मिता मारोतराव चव्हाण, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, कराड 


प्रशासकीय 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 


२७) श्री. भूषण विठ्ठलराव वाकोडे, शासकीय झासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती महाविद्यालय, कराड 
सहायक प्राध्यापक, स्वयंचल अभियांत्रिकी 
२८) श्री. USUI भगवानराव तेलतुमडे , झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, कराड (स्वयंचल अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, अवसरी या विद्याशाखेत पद 
अधिसंख्य ठरत 
असल्याने समकक्ष 
असलेल्या यंत्र 
अभियांत्रिकी या 
विद्याश्ञाखेत 
समायोजनाने बदली) 
कर्मशाळा अधीक्षक 
२९) श्री. गजानन श्रावण दातार, शासकीय झासकीोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, महाविद्यालय, रत्नागिरी 
अवसरी 
सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र 
३०) श्रीमती नारायणी मधुकर गोसावी, शासकीय झासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव महाविद्यालय, रत्नागिरी 
सहायक प्राध्यापक, पदार्थविज्ञान 
३१) श्रीमती सुनिता भाऊराव मोटे, शासकीय झासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद महाविद्यालय, रत्नागिरी 
2 सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 
3. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. उपरोक्त विवरणपत्रातील अ.क्र. ४,८ व १० येथील अध्यापकांनी महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान 
विद्यापीठ अधिनियम, २०२२ मधील तरतूदीनुसार सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे (पूर्वीचे अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, पुणे) येथून अन्य शासकीय अभियांत्रिकी महावद्यालयात समकक्ष पदावर बदली 
करण्याबाबतचा विकल्प दिला असल्याने त्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


ष्‌. तसेच उपरोक्त विवरणपत्रातील अ.क्र. १, १३, १९, २०, २६ व २७ येथील अध्यापकांचे पद, ते 
कार्यरत असलेल्या संस्थेत, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय दि. ०७.१२.२०१९ अन्वये निश्चित 
करण्यात आलेल्या आकृतीबंधानुसार अतिरिक्त ठरत असल्याने त्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 


.. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यांनी/संस्थाप्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्य/ संस्थाप्रमुख यांची 
राहील. बदली झालेले अध्यापक त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना संबंधित प्राचार्य/ संस्थाप्रमुख यांनी विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या 
अध्यापकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित 
प्राचार्य/संस्थाप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय 
तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


छ. बदली झालेल्या अध्यापकाची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 
८. सदर बदल्यांचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर 


सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अध्यापकांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याची दक्षता घ्यावी. 


र्‌. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४१४४६११८९०८ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER LAXMAN 
DHERE begets 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संस्था प्रमुखामार्फत) 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव . 
२) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) कुलगुरु, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ,पुणे. 


Co 


षु 
सर्व प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

९) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१०) निवड नस्ती - तांशि -१. 


(२ Sm 


) 
) 
) 
) 
) Ud सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण Caressa) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


